डॉ. अशोक पांडुरंग पवार, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०१८/प्र.क्र.७9०/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०७ जुले, २०१८ 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/२ब/डॉ. पवार/स्वेसेनि/टे.क्र.५/२ब/१४१९ 
/१७, दि.१२/१२/२०१७. 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतन बँड रु. 


१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ५४००) या मध्ये कार्यरत असलेले डॉ. अशोक पांडुरंग पवार, वैद्यकीय 


अधिकारी, गट-अ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जवळी, जि. नागपूर यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 


शिफारस होऊन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय दि.०६.१०.१९८७ अन्वये नामनिर्देशानाने 


नियुक्‍ती झाळी आहे. डॉ. पवार, यांनी म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम क्र. ६६ (१) 


मधील तरतुदीनुसार त्यांची नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती झाल्याच्या दिनांकापासून पुढे २० वर्षाची 


अर्हताकारी सेवा पूर्ण झालेली असल्याने, तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ 


मधील नियम ६६ (५) नुसार डॉ. पवार यांनी स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची नोटीस विहित कालावधीत मागे न 


घेतल्याने, म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (२) नुसार डॉ. पवार हे आपोआपच 


स्वेच्छा सेवानिवृत्तीच्या नोटीज्ीच्या समाप्तीच्या दिनांकास स्वेच्छा सेवानिवृत्त ( Deemed to retire ) 


झाले आहेत. सबब, डॉ. पवार यांनी दि. २०/०५/२०१७ च्या अर्जान्वये दिळेली स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची 


सूचना स्विकारण्यात आली असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम 


शासन Beal क्रमांकः स्वेसेनि-२०१८/प्र.क्र.9०/सेवा-३ 


क्रमांक ६६ (१) (२) (4) मधील तरतुदींनुसार डॉ. अशोक पांडुरंग पवार, वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ, हे 


दि.०१/०९/२०१७ (म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201807071215544717 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao 


Satish Bhosle 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


H a Nn aa a nt fa O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=4c0ff0607bc973d9663171bd9b8a 
9b9ab8cb569b155f9653d1 180a454981929 


Bhosale 1. 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
४) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 
) 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

डॉ. अशोक पांडुरंग पवार, वैद्यकिय अधिकारी यांना 

(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ. नागपूर यांचे मार्फत) 

८) निवडनस्ती सेवा-३. 


पुष्ठ २ पैकी २ 


